भारतीय पोलीस सेवा या संवर्गात HAG + 
(Level 16 in the Pay Matrix) या दर्जाचे 
पद तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आयपीएस-०३१७/प्र.क्र.१०२/पोल-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १४ मार्च, २०१७ 


प्रस्तावना :- 


कार्मिक, लोकगाऱ्हाणी व निवृत्ती वेतन मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत 


सरकार यांच्या दिनांक ३०.३.२०१० च्या भारतीय पोलीस सेवा (संवर्गबळ निश्चित करणे), नियम १९५५ 


च्या अधिसूचनेअन्वये राज्यातील भारतीय पोलीस सेवेतील संवर्ग पदांचे संख्याबळ निश्चित करण्यात आले 


आहे. त्यानुसार HAG +(Level 16 in the Pay Matrix) या संवर्गात ३ संवर्ग पदे मंजूर आहेत. तसेच, 


भापोसे (वेतन) नियम, २००७ मधील नियम, ११(७) मधील तरतूदीनुसार ३ संवर्गबाहय पदे भरता येतात. 


अज्ञा रितीने HAG + (Level 16 in the Pay Matrix) मध्ये एकूण ६ पदे उपलब्ध आहेत. भारतीय 


पोलीस सेवा (संवर्ग नियम, १९५४ च्या नियम ४(२) च्या दुसर्‍या परंतूकानुसार सदर संवर्गात तात्पुरत्या 


स्वरुपात पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


भारतीय पोलीस सेवा (संवर्ग नियम, १९५४ च्या नियम ४(२) च्या दुसर्‍या परंतूकानुसार 


HAG + (Level 16 in the Pay Matrix) या संवर्गा आणखी एक पद तात्पुरत्या स्वरुपात दिनांक 


१४.०३.२०१७ पासून पुढे सहा महिन्याच्या कालावधीकरीता निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. भारतीय पोलीस सेवा (संवर्ग नियम, १९५४ च्या नियम ४(२) च्या दुसर्‍या परंतूकानुसार 


महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई या कार्यालयाकरीता पोलीस महासंचालक दर्जाचे {HAG + 


(Level 16 in the Pay Matrix)} महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 


महामंडळ, मुंबई हे पद पुढील सहा महिन्यांकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०३१७/प्र.क्र.१०२/पोल-१ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ९७७१/५/.शतीकीघा99[॥9.90/. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१७०३१४१५१३३५३५२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


e 
K | A DN: c=IN, o=Government Of 
a | ठे ५ e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1 abfcb1894c4c597cc944f1 


' 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd241a6 
a | W a 04d42bb, cn=Kailas A. Gaikwad 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
९. महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
१०.अपर पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
११.सर्व उप सचिव / सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


